वाचा :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान/राज्य अनुदानांतर्गत विविध 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या निधीतून 
हाफकीन जीव औषध महामंडाळाकडील स्व- 
उत्पादित व निर्धारीत केलेल्या दरसूचीनुसार 
औषधे, औषधे साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक 
बाबींच्या खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत.. . 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


(१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७, 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२०. 

(२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७, 
दिनांक : ०५ मे, २०२१. 

(३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२१/प्र.क्र. ३६/आरोग्य-७, 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२१. 

(४) महाव्यवस्थापक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई-१२ यांचे 
पत्र क्रमांक : ४६८४-८७/हाफकिन/खरेदी कक्ष/मालवाहू यादी/२०२०-२१, दिनांक : 
२८.०४.२०२२. 

(4) सहसंचाळक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
आसेआ/खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित हाफकीन महामंडळ स्वउत्पादित 
बाबींच्या थेट सुधारीत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/१६३२-३३/२०२२, 
दिनांक : २७मे, २०२२. 

(६) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी दिनांक २६.०५.२०२२ रोजी मान्य केलेली टिप्पणी. 

(७) सहसंचालक (खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
आसेआ/खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित हाफकीन महामंडळ स्व- 
उत्पादित बाबींच्या थेट खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/३७८१- 
८२/२०२२, दिनांक : २८ जुलै, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 


(८) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, 
दिनांक : २६ जुले, २०१७. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानांतर्गत विविध लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून, तसेच राज्य अनुदानाच्या 
विविध लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून विविध प्रकारची औषधे, औषधी साहित्य, तसेच 
तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीसाठी रुपये 420.24 कोटी इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. यथास्थिती, संदर्भाधीन क्रमांक (२) च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय आरोगय 
अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ च्या पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात (PIP) “६.२.२१.१* या 
अर्थशिर्षातर्गत Free Drug Services या घटकांतर्गत रुपये २८.०४ कोटी इतक्या अनुदातून औषधे व 
औषधे साहित्य खेरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या 
शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात प्रकल्प अंमळबजावणी आराखड्यात (PIP) “FMR 
Code” या अर्थशिर्षांतर्गत मंजूर निधीतून औषधे, औषधे साहित्य व इतर तद्‌नुषंगिक खरेदीस रुपये 
302.08 कोटी इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत व राज्य अनुदानाच्या अंतर्गत 
विविध लेखाशिर्षाखाली औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीसाठी आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयांने सादर केलेल्या दराच्या अनुषंगाने उक्त शासन निर्णयांन्वये शासनस्तरावर प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, विषयाधीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यतेने देण्यात आलेले दर 
हे अंदाजित असल्याने हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.), मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक 
(४) च्या पत्रान्वये निर्धारीत केलेल्या दरसूचीनुसार, तसेच निविदा मान्यता समितीने घेतलेल्या 
मान्यतेनुसार महामंडळाने स्व-उत्पादित केलेल्या बाबीची खरेदी करण्यास आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयास 
कळविले. तद्नुषंगाने, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने खरेदी 
करावयाच्या एकूण-०४ बाबींवर शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस- 
२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या तरतूदीनुसार औषधे, औषधी साहित्य 
खरेदीसाठी पुढील प्रमाणे दर निश्चित केला आहे :- 


HAFFKINE BIO PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED 


Sr.No. Name of Item HBPCL Price (In Rs.) 
if ASVS_ (Lyophilysed prolyvalent Anti 560.00 
snake venmom serum) 
Tab Metformin 500m 1.6576 
3 Amoxycillin 250mg 2.74168 
4 Amoxycillin 500mg 4.7104 


पृष्ठ ६पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्रमांक (५) च्या पत्रान्वये उक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या स्व-उत्पादित एकूण-०४ बाबींची नवीन दरानुसार 
बाबनिहाय संख्या कमी करुन औषधे, औषधी साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या थेट खरेदीस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. तसेच, विषयाधीन खरेदीच्या प्रस्तावास 
आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक 
(६) च्या टिपणीन्वये मान्यता दिली आहे. 


दरम्यान, विषयाधीन प्रयोजनार्थ आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (७ अन्वये 
नवीन दरानुसार बाबनिहाय संख्या कमी करुन हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाने स्व-उत्पादित 
केलेल्या Cap.Amoxycillin 250mg, Cap.Amoxycillline 500mg, Tab Metformin 500m व Anti-Snake 
Venon Serum 10 ml Vial अशा एकूण-०४ बाबींवरील औषधे, औषधी साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
थेट खरेदीसाठी रुपये २७,९८,१७,८३२/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी अटठ्ठर्‍यान्नव लक्ष सतरा हजार 
areal बत्तीस फक्त) इतक्या रक्कमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत विनंती केली आहे. 
तद्नुषंगाने, उक्त tense सुधारीत प्रशासकीय देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राज्य अनुदानाच्या विविध 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
खरेदीसाठी हाफकीन जीव औषध महामंडळातील खरेदी कक्षाने निविदेअंती मूळ प्रशासकीय 
मान्यतेच्या रक्कमेपेक्षा १०% अधिकचे दर प्राप्त झाल्याचे कळविले होते. यास्तव, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाच्या विनंतीनुसार प्रशासकीय मान्यतेच्या १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या बाबींवरील 
प्रत्यक्ष संख्या कमी करुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत असलेल्या विविध लेखाशिर्षाखाली औषधे, 
औषधी साहित्य व तद्‌नुषंगिक एकूण-०४ बाबींच्या थेट खरेदीसाठी पुढील प्रमाणे बाबनिहाय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Budget Rate Revised Amount Revised Final Revised 
A.A. र व Consignee| Amount of 
Sr.| Source/ Year Scheme| Quantit as per Amount Rate @| Required Difference Quantit Parchase 
No.| of Proposal/ y A.A. HBPCL| as per New | in Amount wat र (In Rs.) 
A.A.GR.Date Rate rt. A.A. y 
Amount 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 {| 8 | 9 | 10 11 
Cap. Amoxycilline 250 mg 
Free 4 7 7 14226548 
NHM Budget | Drug | 15000000 | 0.9485 | 14227500 | 2.74168] 41125200 | -26897700 | 5189000 
1. eg 1. Hwc | 25000000 | 0.9485 | 23712500 | 2741681 68542000 | -44829500 | 8648000 23710049 
पि ate : 
20.10.2020.) | RBSK | 20689340 | 0.9485 | 19623830 | 2.74168) 56723550 | -37099711 | 7157000 19622204 
JSSK 
Cap. Amoxycilline 500 mg 
BANE पटल... 30000000 | 1.7093 | 51279000 | 4.7104 | 141312000} -90033000 | 10880000 51249152 
2 2020-21 Drug 
SA pee ‘ Hwc | 26000000 | 1.7093 | 44441800 | 4.7104 | 122470400 | -78028600 | 9430000 44419072 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 


Budget 
Source/ Year 
of Proposal/ 
A.A.GR.Date 


Scheme 


Quantity 


A.A. 
Amount 


Revised 
Rate @ 
HBPCL 


Amount 
Required 
as per New 
Rate 


Difference 
in Amount 


Revised 
Consignee 
Quantity 
w.r.t. A.A. 
Amount 


Final Revised 
Amount of 
Purchase 
(In Rs.) 


2 


3 


| 8 


| 9 


10 


11 


Tab. Metformin 500 mg 


3 


NHM Budget 
2020-21 
(GR. Date : 
20.10.2020.) 


INPCDCS 


50000000 


12500000 


82880000 


-70380000 


7540000 


12498304 


HWC 


45000000 


0.25 


11250000 


74592000 


-63342000 


6786000 


11248474 


Anti-Snake Venom Serum 10 ml Vial 


NHM Budget 
2021-22 
(GR. Date : 
28.12.2021.) 


Free 
Drug 


200000 


514.25 


102850000 


560 


112000000 


-9150000 


183650 


102844000 


Total amount of Proposed for REVISED ADMINISTRATIVE APPROVAL.. 


279817832 


उक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळयास हाफकीन जीव औषध निर्माण 


महामंडळाने स्व-उत्पादित केलेल्या एकूण-०४ बाबींवरील औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक 


बाबींच्या थेट खेरदीस रुपये २७,९८,१७,८३२/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी अड्ठुयान्नव लक्ष सतरा 


हजार आठडो बत्तीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शार्ती :- 


(१) सदर औषधे, वैद्यकिय उपकरणे, यंत्रसामुग्री व तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व इतर आवश्‍यक 
साहित्याची आवरयकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर 
बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
(२ सदर औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, तद्‌नुषंगिक उपभोग्य वस्तु व इतर आवश्यक साहित्य 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. 
(३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
(४ हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाने स्व-उत्पादित केलेल्या बाबींतून प्रस्तावित औषधे व 
औषधी साहित्याची खरेदी करण्यात येईल. तसेच, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाने 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील तरतूदीनुसार दिनांक ३१.०३.२०२२ निश्चित केलेल्या 
दरानुसार खरेदी करण्यात येईल. 


specific 


ation) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 


(4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(9) औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी येणारा खर्च हा सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरीता “२१ पुरवठा व सामुग्री” या लेखाशिर्षांतर्गत, “२२१० ०२२६, २२१० ४२५९, २२१० 
जी२९८, २२१० ०१४६, २२१० ०४४१३, २२१० ई४८२, २२१० ०९४१, २२१० ०६६५, २२१० 
५१७५, २२१० ०६७४, २२१० ०२९१, २२१० ०१९१” या उद्दिष्टाखाली मंजूर असलेले अनुदान 
वित्त विभागामार्फत वर्ग व वितरीत करण्यात येईल. तसेच, वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच 
प्रत्यक्ष खरेदी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्‍त तथा अभियान संचालक व संबधित कार्यक्रम 
प्रमुख यांची राहील. 

(८) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (»/० 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 

(११) प्रस्तावित खरेदीची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर, खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश 
निर्गमित करण्यात यावेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, दिनाक : २६ जुलै, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(१२) प्रस्तावित खरेदीची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यापनंतर, खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा 
निर्गमित करण्यात यावेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, दिनांक : २६ जुलै, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यत यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक (१) ते (१२) येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४/आरोग्य-७ 


०२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्रमांक ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११४०१०४६०१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b380c78F 
11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA7 
17A6A7250, 
jalNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF 


LAXMANRAO [cers 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति 
(१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(२) महाव्यवस्थापक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई. 
(३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
(४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष व रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
(५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
(६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
(७) 
(८) 
(९) 
) 
) 


७) प्रधान महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
(१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
(११) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


